महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
निधी वितरण--------------- 
कृषि विभाग (कृषि, फलोत्पादन व कृषी 
विद्यापीठे) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-०६ एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दि.०२.०४.२०१८. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१८ यांच्या अनुसूचिच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती 
दिलेली आहे आणि ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण 
भाग-४ दिनांक २७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे संदर्भाधिन परिपत्रकात नमूद 
केले आहे. 
२. सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षासाठी मागणी क्र. डी-२, डी-३, डी-७ व डी-११ खाली अर्थसंकल्पीय 
अंदाज स्वीकृत करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने मंजूर 
केल्यानुसार अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०१८-१९ (White Book) पुस्तकाच्या आधारे तरतुदीचे वितरण या 
शासन निर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकास अनुसरून अनिवार्य खर्चाअंतर्गतच्या योजनांसाठी या 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ७ मधील मंजुर तरतूदी स्तंभ क्र.५ मध्ये 


निर्देशित केलेल्या कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत, त्यांनी 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींची तसेच प्रचलित नियम, अटी व शर्तीची 
पूर्तता केल्यानंतर सन २०१८-१९ मधील नऊमाहीकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूदी ७०% च्या मर्यादेत विहित 
पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. अनिवार्य खर्चातंर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतंर्गत 


विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य , भाजीपाला रोपमळे, फळरोप मळे व स्थानिक उद्याने तसेच कृषि 
विद्यापीठांना सहायक अनुदाने आणि घरबंधणी अग्रीम या योजनांसाठी आणि कार्यक्रमाअंतर्गत तरतूदी 


अंर्तगत येणाऱ्या योजनांचे योजनानिहाय प्रशासकीय व वित्तीय खर्चाच्या मंजूरीचे आदेश संबंधित 


कार्यासनांकडून स्वतंत्रपणे निर्गमित झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष निधी वितरण केले जाईल. 


२. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१२११४०६५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Chandrakumar Vithal Ghaytadak 
IN, o=Governm 


Chandrakumar _ rsteaturesna aot bepan 


ICode=400032, st=Maharasht 
2,5.4.20=034948ccd 1 f6b6c67380c817b34a9af7 5fcfa6 


Vithal G haytada k 794460932 1f9da27d9ab87b0d1, cn=Chandraki 


2018.04.07 12:15:23 +05'30' 


(a. fa. घायतडक) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (१० प्रती) 
२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 

. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

१०. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा), मुंबई. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२. सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२१. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का.क्र.२ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट -अ 
शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग, क्र. अंदाज-२०१८/(प्र.क्र.५५/१८)/२-अ, दि. ६ एप्रिल, २०१८ चे सहपत्र 
सन २०१८-२०१९९ च्या अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी नऊ महिन्याकरीता (डिसेंबर २०१८ अखेर) तरतुदीचे वितरण 
रु. हजारात 

नऊ महिन्याकरीता मंजूर 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी | अर्थसंकल्पीत तरतूद | करण्यात आलेली तरतूद 
(डिसेंबर २०१८ अखेर) 

३ 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 

सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त ,मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२२३५ २९५७ आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 


अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यबसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 


२४०९ - पिकसंवर्धन 


oe | 313. 


विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये २४०१ ०१४५ ७९१९५३३.०० ५५४३६७३.१० 


= 
जिल्हा कृषि कार्यालये Qo? oY ११३२५४.०० 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने २४०१ ०१६३ १०६३९५६.०० 
संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या संगणकीकरण सेवेवरील खर्च २४०१ १४७३ 
बीज. नियंत्रण चाचणी 


डी.२ विसंतराव नाइक राज्य काष व्यवस्थापन प्राशक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात 
Ro -रे |(_, a ११४५५०.०० ८०१८५.०० 
संलग्न संस्थांना सहायक अनुदान 
-३ ।भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे ब स्थानक उद्याने ५९८४१९.०० ४१८८९३.३० 
-३ ।प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य १६५३८०००.०० ११५७६६००.०० 


३१५३३४७९.०० २२०७३४३५.३० 
३१५३४२७९.०० २२०७३९९५.३० 


मागणी नऊ महिन्याकरीता मंजूर 
ie योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | करण्यात आलेली तरतूद 
(डिसेंबर २०१८ अखेर) 


१३ । डी-३ मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन प्रयोगशाळा २४०२ ००३२ २२९०६९.०० 
वी, 0 : : कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिका २४०२ - मृद व जलसंधारण एकूण २२२०इर्‌०० १६०३४८.३० 
२४९५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण 
SS ee 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने २४१५ ००२५ |उप विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर २४३४१३१.०० 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ००३४ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १०९८१२८.०० ७६८६८९.६० 
ae 


४८५०6 a अवत महा रज्य उणे 
On २४७ ककक्क्कखा 000 
a 
= ९४८५०३३ Tear a, Te 
[oe Ikea es 
oT 


०४ दुग्धव्यवसाय 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 
१४ न Ta ...'. '|. -. -- _-. >> | 

०५ मत्सव्यवसाय 


डी-३ |डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२४१ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी १२९०२५,०० ९०३१७.५० 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदान २४१५ ०२६८ । उप विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २६२१.५० 


इतर संस्थाना सहाय्य 


T. ब सावंत कोकण HTT विदयापोठ -यांच्या अंशदानाच्या 
rata अशदानाची cae ‘ २४१५ १०१२ । उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी ३६०२९.०० २५२२०.३० 
रकमेइतको समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतको समतुल्य विभागीय 
डी-३ |. जे ि > g २४१५१०२१ | ST कृषी अधिकारी, अहमदनगर ४२०७७.०० २९४५३.९० 
a3 


अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 


छ 7 प! 
बसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या ee 
२८ ची २४१५ १०४१ = [BT कृषी अधिकारी, परभणी ६७९८९.०० ४७५९२.३० 
रकमेइतको समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 


मागणी नऊ महिन्याकरीता मंजूर 
क योजनेचे नाव लेखाशिर्ष कार्यान्वयन / आहरण व संवितरण अधिकारी अर्थसंकल्पीत तरतूद | करण्यात आलेली तरतूद 
(डिसेंबर २०१८ अखेर) 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतकी 
a3 अशदानांची चि क र २४१५ १०५९ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, अकोला २४४९२.०० १७१४४.४० 
समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 


[1 [11111४ ल्कस 1001 त्र 
a aie seer eee] ९३६९३५७ 
= 
4 wort 2.8 एकूण- 
= 
Eo 


२७०२ लहान बांधकामे 


अन्वीक्षा नि-प्रयोगनिदेशन प्रक्षेत्र २७०२१९३३ | कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे २४५०.०० 


अवर सचिव, कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यबसाय विकास व 
३१ | डी-७ |३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा ३४५१०६७२ 4 स मुंबई १६१७२७.०० ११३२०८.९० 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


a |) (i वेष जनत Banne.ze 
ial ६२९६ गृहनिर्माणासाठी कर्ज 


डौ-११ [PTS विदयापीठाच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम उप विभागीय कृषी अधिकारी, दापोली, जि- रत्नागिरी 

= Sst eee I विभागीय कृषी अधिकारी, अहमदनगर वका me 
= उप विभागीय कृषी अधिकारी, परभणी न न 
= विभागीय कृषी अधिकारी, अकोला 


a Aaa 
el ey] Te eC 

ae a | ७ pf 
Se SRST नक 


मत्स्यव्यवसाय विभाग, (पदुम प्रभाग)मंत्रालय, मुंबई, 
७६१० OR 
७६९००२७ 
9३९ 2२३८ 
७६१० १९२२ 


